गोकुळेश्वरर मंदिराजवळील मठ (विहार), 
चारठाणा, जि. परभणी या राज्य संरक्षित 
स्मारकाच्या जतन दुरुस्ती कामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्मारक-२०२४/प्र.क्र.८८/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ मार्च, २०२४. 


वाचा :-संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र.स्मारके/२०२४/७७९, दि.२७.०२, २०२४ 


प्रस्तावना :- 

मराठवाडा विकासकामाबाबत मा. राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक छत्रपती संभाजीनगर 
येथे दि.१६.०९.२०२३ रोजी पार पडली. त्यामध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयामध्ये मराठवाडा 
विभागातील ऐतिहासिक वास्तुचे संवर्धन करण्याचा समावेश करण्यात आला असून विशेषत: 
चारठाणा येथील प्राचीन वास्तुस्थळांचा विकास करण्याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. मा. 
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार गोकुळेश्वर मंदिराजवळील मठ (विहार), चारठाणा, 
जि. परभणी या स्मारकाच्या जतन व दुरुस्ती कामाचे रु.८८,४५,०९२/- इतक्या रकमेचे मे. 
संक्रमण डिझाईन स्टुडिओ, मुंबई यांच्याकडून तयार करुन घेण्यात आलेले सविस्तर 
अंदाजपत्रक संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांनी सादर केले आहे. 
त्यानुसार या राज्य संरक्षित स्मारकाच्या जतन दुरुस्ती कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

गोकुळेश्वर मंदिराजवळील मठ (विहार), चारठाणा, जि. परभणी या राज्य संरक्षित 
स्मारकाच्या जतन दुरुस्ती कामाच्या रु.८८,४५,०९२/- (अक्षरी रुपये अठ्ठ्याऐंशी लक्ष पंचेचाळीस 
हजार ब्यान्नव मात्र) (वस्तु व सेवाकरासह) या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


०२. सदर निधी मागणी क्र. झेडडी-०२, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, २२०५ कला व 
संस्कृती (00) १०३, पुरातत्वश्ास्त्र, (०१) (०६) राज्यातील ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या 
महत्वाचे किल्ले व धार्मिक स्थळे यांची जपणूक संरक्षण (कार्यक्रम) २२०५ १३०२ २७ लहान 
बांधकामे या लेखाशिर्षातील त्या त्या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून उपलब्ध निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


०३. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या 
संबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच सदर काम हे 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२४/प्र.क्र.८८/सां.का.३ 


पुरातत्वीय निकषानुसार/मानकानुसार पूर्ण होईल हे पाहण्याची जबाबदारी संचालक, पुरातत्व व 
वस्तुसंग्रहालये संचालनालय व संबंधित संवर्धन वास्तुविशारद यांची राहील. 


०४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र -२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग 
पहिला, उपविभाग तीन मधील अनुक्रमांक ६ मधील परिच्छेद क्र. २७(२) “अ” नुसार तसेच वित्त 
विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१२१७३२०४३०२३ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
N A N DA M A R U Tl ताता ताही ou=TOURISM AND CULTURAL 


30522490903 f93deadef9f7e2a186620ec03666d24 


4 =400032, st=Maharashtra, 
serialNui 193 17025580944685E047B9C52D64C532684054F19E1FO 
2037487! NANDA MARUTI RAUT 
Date: 2024.03.12 17:41:10 +05'30' 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. मंत्री (सां.का.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (सां.का.३), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई. 
सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, नांदेड. 
महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल -२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषाधिकारी, नांदेड. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, सां.का.३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


